मौजे देवळी ता. देवळी जि. वर्धा येथील 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे मुरदगांव 
(बेलसरे) ता. देवळी जि. वर्धा येथे 
स्थलांतरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२१९/आरोग्य ३ 


१० वा मजला, संकुल इमारत, 


जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 


दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा : 
आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-७अ/टे- 
७/प्रा.आ.केंद्र/स्थलांतर/देवळी/मुरदगांव(बेलसरे)/वर्धा/३००-०४/२०१८,दि. ३०.०१.२०१८. 
प्रस्तावना : 


मौजे देवळी ता. देवळी जि. वर्धा येथे ग्रामीण रुग्णालय मंजुर झाल्याने त्या ठिकाणचे प्राथमिक 


आरोग्य केंद्र मौजे मुरदगांव (बेलसरे) ता. देवळी जि. वर्धा येथे स्थलांतरीत करण्याची बाब AAA 


विचाराधीन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 


२. मौजे देवळी ता. देवळी जि. वर्धा येथे ग्रामीण रुग्णालय मंजुर झाल्याने त्या ठिकाणचे प्राथमिक 


आरोग्य केंद्र मौजे मुरदगांव (बेलसरे) ता. देवळी जि. वर्धा येथे स्थलांतरीत करण्यास खालील अटींच्या 


अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे: 
अटी व शर्ती :- 


१) स्थलांतरीत ठिकाणी प्राथमिक आरोगय केंद्र कार्यान्वित होवू aches याकरीता संबंधित 


ग्रामपंचायतीने मोफत जागा उपलब्ध करुन देणे आनिवार्य असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२१९ /आरोग्य 3 


२) स्थलांतरीत ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यान्वित होवू शकेल अशी इमारतीची 


तात्पुरती व्यवस्था व कर्मचारी निवासाची व्यवस्था असणे आवश्‍यक राहील. ज्यायोगे या 


जागेत बाहयरुग्ण सेवा, स्त्री रुग्ण तपासणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, प्रसूतीसाठी व्यवस्था, 


कर्मचारी बसण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. 


३) प्राथमिक आरोग्य केंद्र तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु होई पर्यंत सदर प्राथमिक आरोग्य 


केंद्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी उपलब्ध 


करुन ध्याव्यात. 


४) २४ तास पाणी व लाईटची व्यवस्था, स्वच्छता गृहाची व्यवस्था इत्यादी सुविधा उपलब्ध 


असणे आव्यक आहे. 


५) सदर आरोग्य उपकेंद्राच्या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने त्यांच्या 


जिल्हा योजनेतून तरतूद उपलब्ध करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा अयून त्याचा संकेताक २०१८११३०१५३१५७८११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
डू Digitally signed by Roshani 
Roshani ॥ ores een Pe oan 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | n 1 es h Maharashtra, O = Government 


,, Of Maharashtra, OU = Public 
Health D rtment 
Kadam Patil pe aii 3r sues 
+05'30' 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


३. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२१९ /आरोग्य 3 


४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (प्रा.आ.केंद्र जि.प.स्तर), मुंबई. 


५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर 


६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. 


७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद, वर्धा. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 


९. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


